महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २७ जुले, २०१८ 


वाचा :-सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 


शासन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार संदर्भाकित 


आदेशान्वये करण्यात आलेल्या खाळील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या बदल्या प्रशासकीय कारणास्तव रद्द 


करण्यात येत आहेत:- 
अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्यांचे नांव विभाग 
1 १_| २ ३ PB 4 
Ld श्री स.अ.जोझी सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२ श्री । प्र.दु.खराबे सामान्य प्रशासन विभाग नियोजन विभाग 
२. सदर शासन Sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२७१७३९३७९७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Imtiyaz 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 


‘Maharashtra, 
/00007€: 6९7245010005९38506303146314 


१5180९87१0. 


'शी90( 
A a6, 
serialNumber=77a529748c5e7c 1 ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e0762 
Mushta que ॥९-॥4 0700000 


Date: 2018.07.27 17:39:26 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, | (संबंधित 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 
४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


